सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०३१८/प्र.क्र.८२/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :-०८ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक एसपीपी-२२९५/सीआर-१३१/पोल-१०, 

दिनांक २३.०४.१९९७ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक स्थाप्रप-१४१५/ 
(प्र.क्र.१४/१५/१३-अ, दिनांक १९.०९.२०१७ 

४) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/३६१/२०१८, दिनांक ०७.०२.२०१८ 

५) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/२३६३/२०१८, दिनांक २२.११.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्याची संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक 
२३.०४.१९९७ च्या शासन आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक 
०७.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये सदर अधिकाऱ्याचा रुजू होण्याचा दिनांक व परिविक्षाधीन 
कालावधी पुढील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आळेला आहे. :- 


अ.क्र. | नांव रुजू होण्याचा । परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन 
दिनांक कालावधी कालावधीत 
घेतलेली रजा 
हिं श्री. He फकिराजी | दि.३०.०४.१९९७ | दि.३०.०४.१९९७ | निरंक 
राठोड ते 
दि.३१.०३.१९९९ 


उक्त नमूद अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने तो संपुष्टात 
आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आस्थापनेवरील 
खालील नमूद सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३१८/प्र.क्र.८२/पोळ-१० 


समाधानकारक असल्याने त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या दिनांकापासून त्यांचा 
परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नांव परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
यावयाचा दिनांक 
[१ | श्री. शंकर फकिराजी राठोड दिनांक ३१.०३.१९९९ (म.नं.) 


२. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णय क्रमांक परिवी- २७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१९०३१५१२३९३१५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Shy: Bhal 


Kishor DNC Goverment Maha 
डॉ 
Sh yamrao 0 00 0 त 
=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e5842 
Bh | 688 1 bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, 
hy Bhi 
a erao Dat sigiaas iano 05'30' 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासीलेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. श्री. शंकर फकिराजी राठोड, सेवानिवृत्त सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
(यांना संचालक, अभियोग संचालनालय यांचे मार्फत). 
. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नागपूर. 
८. निवडनस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


